भलं मोठं 
धिरडं 


भलं मोठं धिरडं 


मूळ कथा सांगितली आहे वेरा साऊथगेट यांनी . 
चित्रे गिलियन हरी 


खूप पूर्वी एकदा एका घरात एक आई आणि 
तिचे सात छोटे मुलगे राहत होते . त्या सात 
जणांना सारखी भूक लागलेलीच असायची. 


तिने पीठ, मीठ , अंडी आणि तूप घेतलं 
आणि छान मिसळून त्याचं सैलसर 
मिश्रण तयार केलं . 
मग तिने तिच्याकडे असलेल्या सर्वात 
मोठया तव्यावर तूप गरम केलं . 


ELOUR 


एक दिवस आईने ठरवले की 
आपल्या सात भुकेल्या मुलांसाठी 
एक भलंमोठं धिरडं बनवायचं . 


आणि मग आईने ते सैलसर भिजवलेलं 
मिश्रण त्या मोठठ्या तव्यावर ओतलं . 
त्याचं एक भलंमोठं धिरडं तयार झालं . 
त्या सात सदा भुकेल्या मुलांना पुरेल 
एवढं मोठं धिरडं 


धिरडं तयार होत असताना ते सात लहान 
मुलगे धिरड्याकडे लक्ष देऊन बघत बसले 
होते. ते म्हणाले , “ आम्हाला भूक लागलीय . 
झालं का आता धिरडं तयार ? " 


त्यांच्या आईने धिरडं एका 
बाजूने उचलून खालून बघितलं . 
ती म्हणाली “ आत्ता कुठे जरासं 
सोनेरी दिसायला लागलंय." 


" नाही रे "., त्यांची आई म्हणाली. “ मला 
ते उलटावं लागेल आधी, म्हणजे त्याची 
दुसरी बाजू पण खरपूस दिसायला 
लागेल. मग तयार होईल ते. " 


" खाण्यासाठी तयार झालं का ते? " सातही 
छोट्या मुलांनी विचारलं . 


धिरड्यानं आईचं हे बोलणं ऐकलं आणि 
विचार केला, “ बाप रे दुसरी बाजू खरपूस 
होईपर्यंत मी थांबलो तर ही सात भुकेलेली 
मुलं मला खाऊन टाकतील आणि मी 
संपूनच ( मरूनच) जाईन .” 


“ मी पळूनच जातो कसा,” असा 
विचार धिरड्यानं केला. “ हो हो , 
मला ताबडतोब या सात 
भुकेल्या लहान मुलांपासून दूर 
पळून जायला हवं .” 


आईने दोन्ही हातात तवा झटकन असा 
उचलला की तव्यावरून धिरडं उंच उडालं 
आणि त्याने हवेतच कोलांटी घेतली . 
मग ती ते हवेत उलटलेलं धिरडं तव्यावर 
घेणार तेवढ्यात काय झालं माहीतेय का 


मग एक बाजू छान सोनेरी आणि दुसरी 
अर्धवट फिकट झालेली अशा स्थितीत 
ते जमिनीवरून एखाद्या नाण्यासारखं 
घरंगळायला लागलं . 


"धिरडं स्वतःशीच म्हणालं , “ नाही 
नाही. तूपकडू शकणार नाहीस मला.” 
आणि हवेतच एक उडी मारून तव्याला 
चुकवून ते जमिनीवर पडलं . 


धिरडं घरंगळत घरंगळत 
दरवाज्यातून बाहेर गेलं आणि 
रस्त्यातून पळत सुटलं . 
“ थांब रे ! . आई ओरडली . अजून 
तवा तिच्या हातातच होता. 
“ थांब रे ! ” धिरड्याच्या मागे 
धावत असताना आई ओरडली . 
धिरडं रस्त्यातून भरभर भरभर 
पळत सुटलं होतं . 


ते सात छोटे सदा भुकेले मुलगे त्यांच्या 
आईच्या मागे रस्त्यावर धावू लागले. 
“ थांब रे ! ” ते सात छोटे सदा भुकेले 
मुलगे ओरडले . “ आम्हाला खायचं आहे 
ना तुला.” 


" नाही , नाही ! " धिरडं रस्त्यातून 
अजून भरभर पळता पळता म्हणत 
होतं . “ मी नाही ह्या सात छोट्या सदा 
भुकेल्या मुलांना मला खाऊ देणार. " 


“ नाही, नाही! ” धिरडं म्हणालं. “ मी 
नाही मला खाऊ देणार कोणाला. त्या 
मुलांची आई मला पकडू शकली नाही . 
ते सात छोटे सदा भुकेले मुलगे मला 
पकडू शकले नाहीत. आणि मी तुलाही 
मला पकडू देणार नाही." 


“ थांब रे ! ” तो माणूस ओरडला. “ अरे 
धिरड्या , तू किती स्वादिष्ट दिसतो 
आहेस रे. मी खाऊ का तुला ? खाऊ दे 
ना मला तुला.” 


आणि ते धिरडं अजून भरभर घरंगळू 
लागलं . 
आता तो माणूस त्या सात सदा भुकेल्या 
मुलांच्या आणि त्यांच्या आईच्या मागे 
जाऊ लागला. आणि ते सगळे मिळून 
त्या भल्या मोठठ्या धिरड्याच्या मागे 
पळत सुटले. 


“ थांब रे ! ” ते मांजर ओरडलं . “ अरे धिरड्या , 
तू किती स्वादिष्ट दिसतो आहेस रे. मी खाऊ 
का तुला ? खाऊ दे ना मला तुला." 


“ नाही, नाही! " धिरडं म्हणालं . “ मी नाही 
मला खाऊ देणार कोणाला. त्या मुलांची 
आई मला पकडू शकली नाही . ते सात छोटे 
सदा भुकेले मुलगे मला पकडू शकले 
नाहीत. तो माणूस मला पकडू शकला 
नाही. आणि मी तुलाही मला पकडू देणार 
नाही." 


आणि ते धिरडं अजून भरभर घरंगळू 
लागलं . 
आता ते मांजर तो माणूस, ते सात सदा 
भुकेले मुलगे, आणि त्या मुलांच्या आईच्या 
मागे जाऊ लागलं . आणि ते सगळे मिळून 
त्या भल्या मोठठ्या धिरड्याच्या मागे 
पळत सुटले. 


" नाही , नाही! ” धिरडं म्हणालं . “ मी नाही 
मला खाऊ देणार कोणाला. त्या मुलांची आई 
मला पकडू शकली नाही. ते सात छोटे सदा 
भुकेले मुलगे मला पकडू शकले नाहीत . तो 
माणूस मला पकडू शकला नाही. ती मांजर 
मला पकडू शकली नाही आणि मी तुलाही मला 
पकडू देणार नाही .” 


" थांब रे ! ” ती कोंबडी ओरडली. " अरे 
धिरड्या , तू किती स्वादिष्ट दिसतो 
आहेस रे. मी खाऊ का तुला? खाऊ देना 
मला तुला ." 


आता ती कोंबडी ते मांजर , तो माणूस, ते 
सात सदा भुकेले मुलगे , आणि त्या 
मुलांच्या आईच्या मागे जाऊ लागली . 
आणि ते सगळे मिळून त्या भल्या 
मोठठ्या धिरड्याच्या मागे पळत सुटले .. 


आणि ते धिरडं अजून भरभर घरंगळू लागलं . 


लवकरच त्या धिरड्याच्या वाटेत एक बदक 
आलं . 
“ थांब रे ! ” ते बदक ओरडलं . “ अरे धिरड्या , 
तू किती स्वादिष्ट दिसतो आहेस रे. मी खाऊ 
का तुला ? खाऊ दे ना मला तुला ." 


" नाही , नाही! ” धिरडं म्हणालं . “ मी नाही 
मला खाऊ देणार कोणाला. त्या मुलांची 
आई मला पकडू शकली नाही. ते सात छोटे 
सदा भुकेले मुलगे मला पकडू शकले 
नाहीत. तो माणूस मला पकडू शकला नाही . 
ती मांजर मला पकडू शकली नाही. ती 
कोंबडी मला पकडू शकली नाही आणि मी 
तुलाही मला पकडू देणार नाही.” 


आणि ते धिरडं अजून भरभर घरंगळू 
लागलं . 
आता ते बदक ती कोंबडी, ते मांजर , तो 
माणूस, ते सात सदा भुकेले मुलगे , 
आणि त्या मुलांच्या आईच्या मागे 
जाऊ लागलं . आणि ते सगळे मिळून 
त्या भल्या मोठठ्या धिरड्याच्या मागे 
पळत सुटले . 


लवकरच त्या धिरड्याच्या वाटेत एक 
गाय आली. 
" थांब रे ! " ती गाय ओरडली. “ अरे 
धिरड्या , तू किती स्वादिष्ट दिसतो 
आहेस रे. मी खाऊ का तुला ? खाऊ देना 
मला तुला.” 
" नाही , नाही ! " धिरडं म्हणालं . “ मी 
नाही मला खाऊ देणार कोणाला . त्या 
मुलांची आई मला पकडू शकली नाही. ते 
सात छोटे सदा भुकेले मुलगे मला पकडू 
शकले नाहीत . तो माणूस मला पकडू 
शकला नाही . ती मांजर मला पकडू 
शकली नाही . ती कोंबडी मला पकडू 
शकली नाही . ते बदक मला पकडू शकलं 
नाही आणि मी तुलाही मला पकडू देणार 
नाही.” 


आणि ते धिरडं अजून भरभर घरंगळू 
लागलं . 
आता ती गाय ते बदक , ती कोंबडी, ते 
मांजर, तो माणूस , ते सात सदा भुकेले 
मुलगे , आणि त्या मुलांच्या आईच्या 
मागे जाऊ लागलं . आणि ते सगळे 
मिळून त्या भल्या मोठठ्या धिरड्याच्या 
मागे पळत सुटले . 


LIAUD 


लवकरच त्या धिरड्याच्या वाटेत एक इक्कर 
आलं . 
" एवढ्या घाईघाईने कुठे चालला आहेस तू ?" 
त्या डुक्कराने विचारलं . 


" मी एक आई, सात छोटे सदा भुकेले मुलगे, 
एक माणूस, एक मांजर , एक कोंबडी , एक बदक 
आणि एक गाय यांच्यापासून दूर पळतोय .” 
त्या भल्या मोठठ्या धिरड्याने म्हटलं . " ते 
सगळे मला खायला उठलेत, पण मी नाही 
कोणाचा खाऊ बनून कोणाच्या तोंडी जाणार." 


" अर्थात तू कोणालाही तुला खाऊ 
देणार नाहीस1" डुक्कर म्हणाले. 
डुक्कर धिरड्याच्या बाजूनेच पळत 
होते. “ मी हे असं कधीच ऐकलं नाही . 


लवकरच ते धिरडं आणि डुक्कर 
नदीपाशी आले. 
" आता मी काय करू ? " धिरड्याने 
डुक्कराला विचारलं . " मला तर 
पोहता येत नाही " 


आता डुक्करानं आपले तोंड उघडलं आणि 
धिरड मटकावलं . 
आणि काय मस्त, स्वादिष्ट धिरडं होतं ते ! 


" पण मला पोहता येतं ना. ” डुक्कर म्हणालं . 
“ तू माझ्या या नाकावर बस , आणि मी तुला 
नदीच्या पलीकडे घेऊन जाईन .” 
ते ऐकून ते धिरडं घरंगळत डुक्कराच्या 
नाकावर जाऊन बसलं . 


अशा तर्हेने त्या धिरड्याचा अंत झाला. 
अशा रीतीने ती आई, ते सात छोटे सदा 
भुकेले मुलगे , एक माणूस, एक मांजर , 
एक कोंबडी , एक बदक आणि एक गाय 
यांना काही ते धिरडं मिळवता आलंच 
नाही 


समाप्त 


